“सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत. 

गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., निंबा, ता. पारशिवनी जि.नागपूर” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दि. २५ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ 
(आ) दि.११ जानेवारी, २०१७. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. CHT २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशञा-५, 
दि.१० मे, २०१६ . 

३) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१/सूतगि/८४६९/२०१९, 
दि.०४.१२.२०१९. 

8) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/४९४/२०२०, 
दि.२२.०१.२०२०. 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९. 

६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.२२.०१.२०२०. 

७ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/ 
टेक्स-१ (अ), दि.१७.०९.२०१९. 

प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (3), 
दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. नि. कडून 
रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून 
सदर कर्जावरील ५ वर्षाचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी 
सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केळी आहे, अशाच 
सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. सदर शासन निर्णयास अनुसरुन या 
सूतगिरणीस वाचा येथील अ. क्र.६, येथील शासन निर्णय, दि.१७.०९.२०१९ अन्वये, दि.२१.१२.२०१८ 
दि.३१.०३.२०१९ या कालावधीसाठी रु.५,७०,७६६/- इतका निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेला 
आहे. . 

सदर शासन निर्णयास अनुसरुन गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी 
मर्या., निंबा, ता. पारशिवनी, जि. नागपूर या सूतगिरणीने दि फेडरल बँक लि., शाखा भानेगाव, जि. 
नागपूर या बँकेकडून प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे रु.३८० लक्ष इतक्या कर्जावरील एप्रिल, २०१९ ते 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (अ) 


डिसेंबर २०१९ या काळावधीतील१०.५% अनुज्ञेय व्याजाचे प्रदान दि फेडरल बँक लि., शाखा भानेगाव, 
जि. नागपूर या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या., निंबा, ता. पारशिवनी, 
जि. नागपूर या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ 
मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या 
सूतगिरणींने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केल्याची खातरजमा करुन घेऊन सदर व्याजाचे 


प्रदान करण्यात येत आहे. 
सूतगिरणीचे | चात्यांची | बिनव्याजी | चात्यांच्या | १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
नाव संख्या | कर्ज घेतले | wand | व्याजाची रक्‍कमव ' व्याजाची 
होते काय? | कोणत्या ।व्याजाचा रक्‍कम जमा 
असल्यास वित्तीय । कालावधी करावयाची 
त्याची संस्थेकडून त्याचा तपशील 
परतफेड | /रा.स. वि. 
केली आहे | नि. कडून 
का? किती कर्ज 
घेतले आहे? 
व व्याजाचा 
दर 
1 १ २ ३ 1 ४ षु & 
Gautam १२९६० नाही. | रु.३८० लाख. | १) रु.९,८७,९१४/- The Federal 
कवी कीती (QPF, 2098 | 100 
Sahakari fe bere ते जून,२०१९) Branch. 
es बंक लि., AIC No. 
Nimba, शाखा २) रु.१८,६४,८९८/- | 22435500000403 
Bears arm: |, २0 | pean 
| न जि.नागपूर. | डिसेंबर, २०१९) 
व्याजाचा दर - 
१०.५०% 
(अक्षरी रुपये अठ्ठावीस लक्ष बावन्न हजार BTS बारा फक्त) | रु.२८,५२,८१२/- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ सोबतच्या 


परिशिष्टातील अ.क्र. ८ मध्ये नमूद केल्यानुसार, “४५ - व्याज प्रदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास 
विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. तसेच सदर परिपत्रकामधीळ परिच्छेद १३ ते १५ या प्रकरणी 
लागू होत नसून इतर तरतुदींची खालीलप्रमाणे पूर्तता होत आहे - 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (अ) 


१) एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे - सदर सहकारी सूतगिरणीने वित्तीय 
संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरील १२% पर्यंतच्या व्याजाचे प्रदान संबंधित वित्तीय संस्थांना 
करण्याबाबत मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने दि.११ जानेवारी, २०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. 

२) नियतव्यय उपलब्धता - “२०४९ 2449” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०८.०७.२०१९ नुसार६०% आणि दि.२२.०१.२०२०नुसार २०% असे 
एकूण ८०% निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली असल्यामुळे या लेखाश्ीर्षाखाली मंजूर 
रु.२०००लक्ष तरतुदीपैकी रु.१६००लक्ष इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. 

३) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार - वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ नुसार “४५- व्याज प्रदाने” या बाबीखाली खर्च करण्यास विभागास वित्तीय अधिकार 
प्राप्त आहेत. 


३. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ 
अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ अन्वये “४५- व्याज प्रदाने” या बाबीखाली खर्च करण्यास विभागास 
अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 


२) मंजूर निधी - “मागणी क्र. व्ही-१” २०४९- व्याज प्रदाने, ०१देश्ांतर्गत त्रद्ष्णावरील व्याज, 
२००- देशांतर्गत SAR ONAN व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (२) (०६) 
वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” भारित ४५- व्याज प्रदाने” 
या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात रु.१६००लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - 
लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे - लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेझानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (अ) 


४. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद-ब मधील २) नुसार, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ च्या परिशिष्टातील अनु. क्र. १३-१५ या प्रकरणी लागू नाहीत व परिशिष्टातील अ.क्र. 
१ बाबत नमूद करण्यात येते की, सदर योजना ही अनिवार्य स्वरुपाची योजना आहे. 


५. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा. ५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद-ब मधील 3 नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. 3 तसेच ८ मधील तपासणी सुचीमधील बाबी या 
प्रकरणी लागू नाहीत. 


६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत क्रणावरील 
व्याज, २००- देशांतर्गत इतर क्रध्णांवरील व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज 
(०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” भारित, ४५ - 
व्याज” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


७. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी 
मर्या., निंबा, ता. पारशिवनी, जि. नागपूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील 
यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या व्याज प्रदानाचा तिमाही अहवाळ शासनास सादर करावा. 


८. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.२८,५२,८१२/- इतकी रक्‍कम अधिदान व 
लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.६ 
मधील व्याजाची रक्कम स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. र. गं. ME, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन 
व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo 032 यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. ब. बा. चव्हाण, सह सचिव (सूतगिरणी), सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


९. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन 
घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दि.०८.०७.२०१८ च्या 
परिपत्रकानुसार विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.४८/टेक्स-१ (अ) 


११. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२२५१६५४०९५६०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Prasenjeet Karlek 


Prasenjeet ae ण 


‘Mahi 
2.5.4.20=d219c43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9fb 


Ka I | e ka [| 6fa0cb24c384214b Prasen| ॥ 


Date: 2020.02.25 16:59:56 --05'30' 


(प्रसेनजित कारलेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व Bsa (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
२) मा. मंत्री (वस्नोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, TAM संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, दि फेडरल बँक लि., शाखा भानेगाव, जि. नागपूर. 

१२) कार्यकारी संचालक, गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या., निंबा, 

ता. पारशिवनी, जि. नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी, (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती) 
निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


